जय जनता एज्युकेशन सोसायटी जि.वाशिम, 
संचालित वसंतराव नाईक कनिष्ठ महाविद्यालय 
ता.मालेगाव जि.वाशिम या उच्च माध्यमिक 
शाळेचे, श्रीमती सरुबाई तुळशिराम देवळे 
बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था जि.वाशिम या संस्थेस 
व्यवस्थापन हस्तांतरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३०२१/प्र.क्र.३६७/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २० डिसेंबर, २०२२ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/(२१०/११)/माशि-३ 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे जा.क्र.शिउसं/एचएससी/८७३६ / 
२०२१, दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०२१ चे पत्र. 

प्रस्तावना : 

जय जनता एज्युकेशन सोसायटी,फुलउमरी, ता.मानोरा जि.वाशिम संचालित वसंतराव नाईक 
कनिष्ठ महाविद्यालय, किन्हीराजा, ता.मालेगाव, जि.वाशिम या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित उच्च 
माध्यमिक (इ.११वी ते १२वी कळला शाखा) शाळेचे, श्रीमती सरुबाई तुळशिराम देवळे बहुउद्देशिय शिक्षण 
संस्था, शहोवती ता.कारंजा, जि.वाशिम या संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त 
झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 

सदर शाळेचे, व्यवस्थापन श्रीमती सरुबाई तुळशिराम देवळे बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, sac 
ता.कारंजा, जि.वाशिम या संस्थेकडे हस्तांतर करण्यास खाली नमूद अटी व शार्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय 
शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली 
जाणार नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व 
MAA Jas होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून झाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेडा इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: AME २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(५) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने 
तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शा्तीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 


शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३०२१/प्र.क्र.३६७/एसएम-१ 


आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या Sarda 
नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील 
अटी/शर्ती व्यतिरिक्त आवश्‍यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही 
१५ दिवसांत करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२२०११५२१०९२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL, 


IN, 
PRAVIN RAJARAM ९५५०५७. sc sasirncrediercoese 
MUNDHE दाना es 
Di en 1:54:52 +05'30' 
(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 


—O 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय शिक्षण उपसंचाळक, अमरावती विभाग,अमरावती 

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक), जिल्हा परिषद, वाशिम 

अध्यक्ष/ सचिव, जय जनता एज्युकेशन सोसायटी जि.वाशिम 

अध्यक्ष/सचिव, श्रीमती सरुबाई तुळशिराम देवळे बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था जि.वाशिम. 
निवडनस्ती (एसएम-१). 


A 


LK 0८ ww 
ce Vere OU DP UW aD 


८00 


पृष्ठ २ पैकी २ 


